महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः कअनि-११२१/प्र.क्र.१०३/१४ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
तारीख: २४ डिसेंबर २०२१ 
आदेश 


श्री. अशोक कायंदे, कक्ष अधिकारी, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांची नगर विकास विभागाच्या 
अधिपत्याखालील जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका प्रशासन, औरंगाबाद या पदावर प्रथमत: एक वर्षासाठी 
खालील अटी व शतींच्या अधिन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

आ श्री.अशोक कायंदे, कक्ष अधिकारी ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होतील त्या 
तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल, त्यानंतर एक वर्षांनी प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा कार्यभार सूपूर्द करुन 
त्यांच्या मूळ विभागात ज्या तारखेला रुजू होतील त्या तारखेला त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी समाप्त होईल 

बो जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. 

क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेत्तर Pater 
शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे आणि, 

S) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी 
नोटीस शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 

२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा.....इ.) नियम १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट दोन व 
तीन) मधील तरतुदी विचारात घेऊन सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग व नगर विकास विभाग यांनी श्री.अशोक कायंदे 
यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शार्ती ठरवाव्यात. 

३. श्री.अशोक कायंदे, कक्ष अधिकारी यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागामार्फत 
हाताळण्यात येतील. 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२२४१२४४०८३६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने Gajanan = 
Bhimrao ७५ यया 
(ग.भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.अशोक कायंदे, कक्ष अधिकारी, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रत, 


१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग/सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि-११२१/प्र.क्र.१०३/१४ब 


2) सह/उप सचिव (आस्थापना), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग - त्यांना विनंती करण्यात येते की, 
प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती नमूद केलेल्या आदेशाची एक प्रत या कार्यासनाकडे पाठविण्यात यावी. 

३) उप सचिव (नवि-१४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

8) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (का.१४ब). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


